तिर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन 
२०२४ करीता मानाच्या Io पालख्यांसोबत येणाऱ्या 
दिंड्यांना प्रती दिडी रु.२०,०००/- इतके अनुदान 
वितरणास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ जुले, २०२४ 


वाचा :- 9) मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील दि.१४.०६.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, नगर विकास 
विभाग, शासन पत्र क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.२१८/नवि-१८, दि.२२.०६.२०२४ 

2) नगर विकास विभाग, शासन Bea क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.२१८/नवि-१८, दि.२२.०६.२०२४ 

३) शासन पत्र सममांक दि.२४.०६.२०२४ व दि.२६.०६.२०२४ 

४) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/३३८/२०२४, दि.२५.०६.२०२४ 

५) शासन निर्णय समक्रमांक दि.०१.०७.२०२४ 

६) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/३५७/२०२४, दि.०२.०७.२०२४ 

७) शासन ज्ञापन समक्रमांक दि.०३.०७.२०२४ व दि.१५.७.२०२४ 

८) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/३६१/२०२४, दि.०४.०७.२०२४ 

९) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/४१७/२०२४, दि.२२.०७.२०२४ 


ज्ञापन :- 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१४ जून, २०२४ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत तिर्थक्षेत्र पंढरपूर 
येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन २०२४ करिता मानाच्या १० पालख्यांसोबत येणाऱ्या प्रत्येक दिंडीला 
रु.२०,०००/- इतके अनुदान सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत देण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.५ येथील 
दि.०१.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त, 
पुणे यांच्या दि.०२.०७.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावान्वये तिर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन २०२४ 
करिता मानाच्या १० पालख्यांपैकी ०७ मानाच्या पालख्यांसोबतच्या ४०६ दिंड्यांना संदर्भाधीन दि.०३.०७.२०२४ व 
दि.१५.७.२०२४ रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. आता विभागीय आयुक्त, 
पुणे यांनी दि.२२.०७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा, देहू, जि. पुणे 
या पालखी सोहळ्यासोबतच्या एकूण ४०६ दिंड्यांची यादी सादर केली असून या ४०६ दिंड्यांना प्रती दिंडी 
रु.२०,०००/- (अक्षरी रुपये वीस हजार फक्त) याप्रमाणे एकूण रु.८१,२०,०००/- (अक्षरी रुपये एक्याऐंशी लाख वीस 
हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. (जगद्गुरु श्री संत तुकाराम 
महाराज पालखी सोहळा, देहू, जि. पुणे या पालखी सोहळ्यासोबतच्या ४०६ दिंड्यांची यादी सोबतच्या परिशिष्ट-अ 
प्रमाणे) 
२. विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या दि.०२.०७.२०२४, दि.०४.०७.२०२४ व दि.२२.७.२०२४ रोजीच्या पत्रांन्वये 
मानाच्या १० पालखी सोहळ्यांपैकी of मानाच्या पालख्यांसोबतच्या ८१२ दिंड्यांची माहिती प्राप्त झाली असून 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


उर्वरित ०२ मानाच्या पालख्यांसोबतची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर त्या दिंड्यांना निधी वितरीत करणेबाबत शासन 
ज्ञापन निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 
३. दिंडी प्रमुखांच्या खात्यावर निधी जमा करण्याच्या कार्यवाहीसाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा VPDA 
प्रणालीस सूट देण्यात येत आहे. एम.टी.आर.३१ वर देयके सादर करण्यास व झासन निर्णय दि.१७.४.२०१५ मध्ये 
नमूद मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यास तसेच देयकांसोबत उपप्रमाणाऐवजी या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात 
आलेल्या लाभार्थ्याच्या यादीवर Pass for payment करुन देयके कोषागारामध्ये सादर करण्यास याद्वारे विशोष 
बाब म्हणून मंजूरी देण्यात येत आहे. 
४. एम.टी.आर.३१ वर देयके सादर करण्यास मंजूरी देण्यात आली असल्यामुळे दरपत्रकाची साक्षांकित प्रत 
जोडण्याची अट व माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाची मान्यता घेण्याची तसेच देयकांसोबत जाहिरातीचा आकार 
विहित आकार दर्शविणारे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनायचे पत्र व तिसरी प्रत माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयास पाठविण्याची अट आणि देयकांसोबत उपप्रमाणाऐवजी या शासन निर्णया सोबत जोडण्यात 
आलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीवर Pass for payment करुन देयके कोषागारामध्ये सादर करण्यास याद्वारे विशोष 
बाब म्हणून मंजूरी देण्यात आली असल्याने सदर लाभार्थ्यांच्या यादीलाच उपप्रमाणक म्हणून ग्राह्य धरण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. सदर प्रकरणी जाहिराती संबंधीत उपरोक्‍त सर्व अटी शिथिल करण्यात येत आहेत. 
५. यासाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.एन-३ मधील लेखाशिर्ष २२३५बी३६१, २६-जाहिरात व प्रसिध्दी” या 
उद्दिष्टाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. सदरील योजेनेसाठी निधी 
वितरणास उपायुक्‍त सामान्य प्रशासन, पुणे विभाग, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच तहसिलदार सामान्य 
प्रशासन, पुणे विभाग, पुणे यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” एक वेळची बाब म्हणून घोषित करण्यात आले 
आहे. तसेच सदर अनुदानाची रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्यासाठी तहसिलदार सामान्य प्रशासन, पुणे 
विभाग, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 
६. सदर ज्ञापन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
दि.१७.४.२०१५ वित्तीय अधिकर नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१ उपविभाग-२, मधील अ.क्र.८, नियम क्र.१७, नुसार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.६१८/२०२४/व्यय-१४, दि.२९.०६.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२४१८००२१२३२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


PRASHANT Maharashtra, © = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
P U N D L | K WAG H कीला JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE 


Date: 2024.07.24 18:15:25 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 

५. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र १/ २ मुंबई / नागपूर 
७. अवर सचिव, रोखझाखा, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. श्री. अक्षयमहाराज भोसले, सातारा, प्रदेशाध्यक्ष, शिवसेना धर्मवीर अध्यात्मिक सेना, महाराष्ट्र 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२. नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/विघयो) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि.२४.०७.२०२४ रोजीचे परिशिष्ट “अ 


अ.क्र. | पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव चालक नाव 
श्री संत तुकाराम महाराज संस्थान देहू 
सर्वश्री संत तुकाराम महाराज ह.भ.प. संत तुकाराम महाराज 
शि वंशज देहूकर दिंडी po संस्था आणि सर्व वंशज 
देहूकर विणेकरी (कान्सुरकर) संत तुकाराम महाराज 
२ वडकी त ततक 1 - | संस्था आणि सर्व वंशज 
म्हातारा प्रथुर्डकर a a भगवान figs 
म्हातारबा प्र भगवान विठ्ठल गायकवाड abi 
3 गायकवाड 
कान्सुरकर दिंडी शिवाजीराव रामभाऊ 
: कान्सुरकर दिंडी 1 - | शिदे 
वी धोंडोपंत दादा दिंडी धोंडोपंत दादा गोविंद आवरे plies signs 
गोविंदबाबा वडनेरकर दिंडी गोविंदबाबा वडनेरकर ee 
६ निचित 
७ । समस्त सुतारवाडी दिंडी वै. F931 सखाराम सुतार विठ्ठल सुतार (विणेकरी) 
ee दिलीप शिवाजीराव 
ी सणसरकर दिंडी 1 - | ee 
९ | ada तेरकर दिंडी Po ज्ञानोबा किसान कोळी 
श्रीमती गिरिजाबाई टेंबुरकर दिंडी 1-1 el गिरजाबाई 
ry ० टेंबूरकर 
देशमुख दिंडी 1 - | जगन्नाथ देशमुख / 
हिं १ सुशील देशमुख 
देहूकर मोरे गोसावी दिंडी 1 - | ee सर्वेस्वी मोर 
१२ वंशज 
१३ । माई दिंडी Po नामदेव निवृत्ती गिराम 
ह.भ.प. शंकर जोम 
कोकण विभाग पनवेलकर दिंडी यिन फडके (पद्माकर बाबू 
१४ पाटील) 
ह.भ.प. मोहन महाराज 
नवनाथ प्रा. दिडी जल. जोशी डावरी (पांडुरंग 
१५ सीताराम येळवंडे) 
हरिदास महाराज शिदे सोलापूरकर हरिदास महाराज विठ्ठल 
१६ | दिंडी 1 - | शिंदे 
१७ । ज्ञानोबा- तुकाराम दिंडी Po रामभाऊ तुकाराम हंडगे 


सुरज निवृत्ती गवळी 


व सर्वस्वी रोहिदास दिंडी पंढरपूर. शंकर विठ्ठल गवळी Pret 
१९ | सर्वश्री रोहिदास दिंडी बोरगाव 1-1 पुरुषोत्तम बाळू शिंदे 
२० । अजामेळा दिंडी भानुंदास 1-1 ह.भ.प. भानुदास यादव 
दिंडी COPE धोंडीबा घाटे 
अजामेळा दिंडी यादवराव ज्ञानेश्वर यादवराव Te धोडीबा घा 
२१ (विणेकरी) 
अजामेळा दिंडी सूर्यवंशी - | oe 
२२ सूर्यवंशी 
an canes ह,भ.प. जनार्धन संतराम (ज्ञानेश्वर उत्तम 
अजामेळा जनार्धन वी क 
२३ गायकवाड गायकवाड (विणेकरी) 
र हा.भ.प श्रावण इराप्पा 
अजामेळा म्हस्के 1 - | ate 
२४ म्हस्के 
२५ । सदाशिव संभाजी रनक्षेत्रे तुकाराम सदाशिव रनक्षेत्रे सदाशिव संभाजी रनक्षेत्रे 
अजामेळा दिंडी गोविंद महाराज गोविंद जळवा कसबे नागनाथ विठ्ठल तोगरे 
२६ (विणेकरी) 
सर्वश्री रामभाऊ हटकाळे दिंडी रामभाऊ हटकाळे बाबाजी बापू पाटील 
२७ (विणेकरी) 
aes 1 - | नी मंगळे 
२८ पैठणकर 
केसापुरीकर दिंडी ह. भ.प. तुळशीराम 
२९ दा कड विडी 1 - | सोपान साबळे (विणेकरी) 
पुणेकर Peer चंद्रकांत गेनबा भोरेकर 
53 पुणेकर नवी पेठ मराठा मंडळ दिंडी pe (विणेकरी ) 
३१ । हरळकर दिंडी राधाकिसन महाराज हरळकर ज्ञानेश्वर यशवंत खवल 
वेनुकर दिंडी वयात लाच संतराम सोपानराव 
डर वेनुकर दिंडी सोपान महाराज जोगदंड siesta 
ह.भ.प. ज्ञानेश्वर 
म्हतारबुवा खाणपुरीकर दिंडी म्हतारबुवा खाणपुरीकर अण्णाभाऊ शिंदे 
३३ (विणेकरी) 
३४ | संभाजी बेंबळे दिंडी तुकाराम विठ्ठल सलगर तुकाराम विठ्ठल सलगर 
ह.भ.प. करण रामकृष्ण 
भागवत महाराज बोळेगावकर तुकराम निवृत्ती बिराजदार पाटील महाराज 
34 (विणेकरी) 
३६ Pe Po तुकाराम विठ्ठल काटकर 
यत रिवकाका an ह.भ.प रामा बरमा काळे 
a संत गोरोबाकाका दिंडी 1 - | oo 
३८ | तेलगावकर दिंडी विष्णू निवृत्ती तांदळे विष्णू निवृत्ती तांदळे 
३९ | CARTS हादगावकर दिंडी 1-1 विष्णू भाऊराव म्हस्के 
चिंतामणी प्रा. दिडी, उरुळी कांचन शरद मुरलीधर खेडेकर क वागते होऊनी 


कांचन 


४१  । चिंतामणी प्रा. fest, थेऊर. नर एकनाथ बाबुराव तारू 
बात क Renee दिंडी ह.भ.प. वाल्मिक शांकर सत्यभामा वाल्मिक 
ढं वाल्मिकी कोळेकर दिंडी ae Sew 
४३ | खेडेकर दिंडी, जरेवाडी श्री संत सेवा मंडळ दिंडी दडा 
सखुबाई हिंगे भंडारा पर्वत दिंडी ह.भ.प जगन्नाथ रामभाऊ 
gi सखुबाई हिंगे भंडारा पर्वत दिंडी pe हिंगे 
gy । ताराबाई वारकरी प्रा दिंडी 1-1 ज्ञानेश्वर भागुजी वहिले 
eed eee लीलाबाई पंढरीनाथ माळी ह.भ.प. गणपत बाजीराव 
४६ म्हेत्रे) निकम (विणेकरी) 
भंडारा डोंगर मावळ प्रा. दिंडी माउली पाटील गाडे गट पहात तोती 
४७ ढोरे 
४८ | लोहगावकर प्रा. दिंडी 1-1 सोपान देवराम खांदवे 
श्री क्षेत्र भंडारा डोंगर, प्रा दिंडी हवेली | वै. निवृत्ती श्रीपती भालेकर चिंतामण कोंडीबा 
४९ भालेकर 
yo श्री संत संग प्रा. दिंडी वै. ह.भ.प. नीलकंठ कुझाबा तुपे | रवींद्र दामोदर भोसले 
शिरूर हवेली प्रासादिक दिंडी a बा त्वा तात हनुमंत बबनराव शिवले 
& q 
जुन्नरकर दिंडी (श्री सद्गुरू जानकीदास ee eee eer (श्री सद्गुरू जानकीदास 
५२ | महाराज दिंडी). महाराज दिंडी 
artrar crane RS eee oes रघुनाथ ज्ञानोबा तिडके 
es ज्ञानोबा जवळेकर दिंडी ज्ञानोबा जवळेकर (विणेकरी) 
५४ | al. भामचंद्र डोंगर प्रा. दिंडी कुरकुंडी. Po बबन चिमाजी पडवळ 
हिवरेकर परशराम दिंडी ह.भ.प. परशूराम गेनुभाऊ खैरे pe 
५६ | वारकरी संत विद्यापीठ दिंडी ह.भ.प नंदकुमार दत्तात्रय मोरे | लक्ष्मण दत्तात्रय मोरे 
महादेवबाबा काळोखे (मुकादम प्रा. ह.भ.प. संतोष सहादू 
yo । fest 1-1 काळोखे 
चिंतामणी प्रा. दिंडी नी 'कगेब्याबार विहती दत्तात्रय विठ्ठल चौधरी 
षु (6 
सद्गुरू गाडगे महाराज दिंडी प्रभा त्र्यंबकराव चराटे( 
KS TS गाडगे महाराज दिंडी 1 - | Arash 
श्री काळेश्वर समस्त काळूसकर दिंडी महिपती विठ्ठल खैरे pec aR 
६० ( 
बाळोबा पाषाणकर सोमेश्वरवाडी खंडू देवराम आरगडे 
६१ | सुतारवाडी दिंडी ना (विणेकरी) 
उद्धव बुवा महाराज दिंडी 1 - | सौ. पश्मिनबाइ महादेव 
६२ साळुंके 


सुभाष महाराज बडदे दिंडी 


ह.भ.प. सुभाष दिनकर बडदे 


हडपसर ससाणे नगर), 


&3 हडपसर, पुणे 
srrey aes aT aE 2 नारायण ays विजय भोजराज साठे 
नवनाथ चौगुले मामा दिंडी वसंत नारायण चौगुले friars 
६४ ( 
दिंडी वसंत सोनबा लोणारी 
संतसेना प्रा. दिंडी ज्ञानोबा गणपत लोणारी fra) लोणारी 
६५ ( 
रुख्मिणी टाळगाव चिखली प्रा. टाळगाव चिखली प्रा. 
विठ्ठल रुख्मिणी टाळगाव चिखली प्रा acter Pager at r व चिखली प्रा 
६६ | दिंडी दिंडी ट्रस्ट 
दिंडी ie गावडे 
वाडेबोल्हाई पंचक्रोशी प्रा. दिंडी महादेव कोंडीबा गावडे ७ oist ld 
६७ (विणेकरी) 
एकनाथ शांकरराव 
शंकर महाराज माळकिणी दिंडी ह.भ.प.शंकर रामचंद्र खिस्ते । महाराज खिस्ते 
६८ (विणेकरी) 
होरकर बाबा सुरवडकर दिंडी ह.भ.प. सखाराम मारुतराव चांगदेव मुरलीधर घोगरे 
शेरकर बाबा सुरवडकर दिंडी टस विणेकरी 
६९ जगताप ( 
दिंडी दिंडी बळीराम चंद्रकांत राऊत 
कै. गणपत आबाजी काळे दिंडी कै. गणपत आबाजी काळे दिंडी नर गात ती ती 
७० (विणेकरी) 
ठरद आबा — fear T 
धनेश्वर प्रा. दिंडी रामदास काळराम टिंगरे Hoe ७. 
७१ 9 विणेकरी) 
अमृलनाथ स्वामी महाराज आ व तुकाराम किसन भगत 
अमृतनाथ स्वामी महाराज लक्ष्मण सावळाराम पावसे area 
७२ ( 
७३ | YOUU. दिंडी काळूराम सोपान केसवड 1-1 
७४ | कुकडेश्वर दिंडी पोपट महाराज विरणक पोपट ठकुजी विरणक 
७५ । नागनाथवारकरी दिंडी नागनाथ सिद्धाराम बंडगर नागनाथ सिद्धराम बंडगर 
डळ दिंडी भ,प.कुंडलिक भगवान ठाकूर 
मुक्ताबाई भजनी मंडळ दिंडी प कुंडलिक भगवान विलास दामोदर ठाकूर 
७६ ठाकूर (विणेकरी) 
ee टी एकनाथराव रघुनाथ नाणेकर आनंदा महादू कापसे 
T T ¢ ९ 
as जोग महाराज प्रा. दिंडी एकनाथराव रघुनाथ नाणेकर विणकर 
दिंडी पंढरीनाथ खंडेराव 
पानशेत वरसगाव पुनर्वसन दिंडी नामदेव लक्ष्मण पासलकर टे वि ae 
७८ पालसकर (विणेकरी) 
श्रीक्षेत्र बुरुंजवाडी प्रा. दिडी ज्ञानोबा कोंडीबा रुके किसन ज्ञानोबा रुके 
७९ (विणेकरी 
८० | बाळोबा पाषाणकर दिंडी शिंदे ह.भ.प. बाळकृष्ण एकनाथ शिंदे | sRag बाळकृष्ण शिंदे 
८१  । चक्रेश्वर प्रा. दिंडी भरत सीताराम दमठे विलास किसन दरेकर 
८२ | संत भागीरथी माता दिंडी. मारुती नामदेव गाडे बाळासाहेब मारुती गाडे 
८३ | गेनुभाऊ भगवंत मांदळे दिंडी गेनुभाऊ भगवंत मांदळे गेणभाऊ भगवंत मांदळे 
गावला Seas 
सावित्रीबाई अहिवळे दिंडी श्रीमती संजीवनी श्रीरंग ऐवले ie eaves 
८४ (विणेकरी) 


सर्वस्वी भैरवनाथ प्रा. दिडी 


८६ | जोगेश्वरी प्रा. दिडी -- -- 
दिगंबर र : दिंडी दिगंबर र बाळासाहेब डीगंबर 
दिगंबर रंगनाथ जाधव दिंडी दिगंबर रंगनाथ जाधव a 
८७ जाधव 
दिंडी सीताराम सूर्यभानजी 
सावता माळी प्रा. FEST सीताराम सूर्यभानजी माने A 
८८ माने 
८९ । नवखंड बाबा दिंडी ट्रस्ट नवखंड बाबा दिंडी ट्रस्ट 1-1 
९० | नवखंड बाबा दिंडी ट्रस्ट 1-1 संभाजी सहादू भागडे 
ers ; राजाभाऊ दशरथ 
श्रीरामचंद्र जन्मोस्तव मंडळ. अजित भगवान कुरुळे eee 
९१ लव्हाळे ( 
ene ना जती ज्ञानेश्वर देवराम मराठे 
भामचंद्र डोंगर शंकर शांकर महाराज मराठे विंगैकरी 
९२ ( 
नो वो का त eee वि हिराबा som जवाहर भीमदेव सस्ते 
माजी सैनीक टेकवडे महाराज दिंडी हिराबाई मारुती टेकावडे विणेकरी) 
९३ ( 
दिंडी काळूराम पंढरीनाथ दौंडकर काळ्राम पंढरीनाथ 
जय योगेश्वर प्रा. | afer) he : 
९४ ( दौंडकर 
दिंडी , पांडुरंग वसंतराव गुरव 
सर्वश्री विश्वभर बाबा दिंडी हभप यडावंत आप्पा गुरव नट विणकर ् 
९५ ( 
९६ । रासोना प्रा. fest सौ भागुबाई पोपट टाकळकर Poe 
rar ग गणेश शांकर आखाडे 
भुलेश्वर पंचक्रोशी सेवा मंडळ शांकर भिखोबा आखाडे friar) 
९७ ( 
९८ ज्ञानेश्वर प्रा. दिंडी सुभाष नाना गावडे सुभाष नाना गावडे 
९९ । जय हनुमान प्रा. दिंडी रामचंद्र बापू नलावडे रामचंद्र बापू नलावडे 
| goo. | ०० | भजलिंग महाराज करकंब दिंडी Pom प्रभाकर अनंत वास्ते 
१०१ ०१  । संत बहिणाबाई महिला प्रा. दिंडी 1-1 मिरा मिलिंद कांबळे 
१०२ । गोविंद रघुनाथ मुंढे दिंडी गोविंद रघुनाथ मुंढे गोविंद रघुनाथ मुंढे 
पावन दिंडी सोहळा, कोंढवे Gamat = | हभप सतीश बाळकृष्ण सतिश बाळकृष्ण 
१०३ सातारा निंबाळकर निंबाळकर 
१०४ | सर्वश्री संत कान्होराज महाराज दिंडी Po शहाजी प्रभू जाधव 
१०५ । गोपीनाथ महाराज प्रा दिंडी Po गोरक्षनाथ अर्जुन सातपुते 
१०६ | रोकडोबा देवस्थान दिंडी गंगाराम श्रीपती काळे गंगाराम श्रीपती काळे 
हा शहर किसन ज्ञानोबा 
श्री ओम भागचंद्र प्रा दिंडी 1 - | करकर 
१०७ S 
१०८ । भरत महादेव गुरव दिंडी भरत महादेव गुरव दत्तू दशरथ घाडगे 
१०९ | जिजामाता वैष्णव मंडळ 1-1 गुरुदास प्रकाश भोसले 
दिंडी ; फुंदे महंत आदिनाथ महाराज 
तारकेश्वर दिंडी भजनी मंडळ नारायण महाराज फुंदे 
शि १० शास्त्री 
| aaa | ११ | भैरवनाथ प्रा. दिंडी दत्तू दशरथ घाडगे poe 


सर्वस्वी राऊत मामा प्रा. दिंडी 


ह,भ,प हौसेराव शांकर 


११२ निंबाळकर 
हज क ere त कै. ह.भ.प. तुकाराम शंकर पिंजण 
श्री क्षेत्र भीमाऱांकर चक्रे सोहळा Eee 3 किसन दत्तात्रय पिंजण 
न दिंडी शामसुंदर शेषेराव 
मुकुंदराज स्वामी महाराज दिंडी pe eae ठे 
११४ चव्हाण 
११५ । बाणगंगा प्रा. दिंडी ह.भ.प. ज्ञानदेव गणपत विधाते | पुरुषोत्तम नारायण घुमरे 
११६ । श्री संतसेना महाराज दिंडी प्रभाकर ज्ञानेश्वर बिडवे प्रभाकर ज्ञानेश्वर बिडवे 
११७ । श्री हनुमान प्रा. दिंडी 1-1 नामदेव शंकर वाडेकर 
ee ढोंगेदिडी दावत an बबन महादेव तावरे 
कांतीलाल रंगनाथ ढोंगे दिंडी कांतीलाल रंगनाथ Set विणकर) 
११८ ( 
११९ | जय हनुमान प्रा. दिडी किसन रामचंद्र मोहिते 1 -- | 
Pare ती ह.भ.प. राखामाजीबुवा गजाबा 
संतसेवा प्रा. दिंडी डु काळूराम खैरे (विणेकरी) 
१२० खैरे । 
सुदामराव तुळशीराम 
१२१ नखाते 
दिंडी ह.भ.प. राजभाऊ तुळशीराम 
जोगेश्वरी प्रा. दिंडी 3 यि. 
१२२ भोसले 
डळ दिंडी ह.भ.प. आनंद महाराज काशिनाथ सीताराम 
सदगुरू माऊली सेवा मंडळ दिंडी Boas wae (rae 
१२३ खंडागळे लबडे ( 
१२४  । भैरवनाथ प्रसन्न दिंडी ह.भ.प. सोपान महाराज शिंदे । भीमराव गणपती शेलार 
१२५  । नागेश्वर प्रा. दिंडी ह.भ.प.सोपान पांडुरंग मोहिते । सोपान पांडुरंग मोहिते 
दिंडी ह.भ.प. हरिदास भागवत 
देहूकर साप्रा दिंडी गुडकर हरिदास भागवत खुणे 
१२६ ur 
१२७ | पदमावती माता वैष्णव दिंडी 1-1 मोहन तात्याबा घाडगे 
१२८ Pe Pom अरुण किसन अडसूळ 
१२९ । भाऊसो महाराज चोरे दिंडी ह.भ.प. भाऊसो महाराज चोरे 1-1 
दिंडी ह.भ.प. बाळकृष्ण लक्ष्मण 
म्हातोबा प्रा. fest 1 - | kh ? 
१३० जवळकर 
१३१ । समस्त ग्रामस्त मंडळ दिंडी कवठे येमाई | कुशाभाऊ शिवाजी मुंजाळ लक्ष्मण नाना बोत्रे 
दिंडी ह.भ.प. मनोहर कृष्णाजी = 
विन्नामाई प्रा. दिंडी उगवते 2 मनोहर कृष्णा इंगवले 
१३२ ; 
दिंडी ह.भ.प. सुलोचना भिकोबा 
संतकृपा प्रा. दिंडी. ce S सुलोचना भिकोबा जाधव 
१३३ जाधव 
१३४ | श्री क्षेत्र घोरावडेश्वर प्रा दिडी मावळ मुकुंद भगवान राऊत मुकुंद भगवान राऊत 
दिंडी ह.भ.प. नाथूशेठ हरिभाऊ तानाजी नथुराम असवळे 
नामदेव वारकरी दिंडी eee 4 विणेकरी) 8 
१३५ असवले ( 
१३६ । हटकर समाज सेवा मंडळ ह.भ.प. गणपत महादेव भंडगर | दत्ता गणपत खोत 


ह.भ.प. राजाराम शिवराम 


aug श्रीराम प्रा. दिंडी कुंजीर -= 
१३८ | भक्ती ara प्रा दिंडी कुंडलिक खंडू जाधव कुंडलिक खंडू जाधव 
१३९ । रोकडोबानाथ साप्रा दिंडी पांडुरंग एकनाथ दोरगे पांडुरंग एकनाथ दोरगे 
१४० | श्री विठ्ठल रुक्मिणी प्रा. दिंडी दामोदर सोनबा उंद्रे दामोदर सोनबा उंद्रे 
१४१ । आजरेकर माऊली दिंडी ह.भ.प. तुकाराम एकनाथ काळे । हरिदास रामभाऊ बोराटे 
१४२ । विठ्ठल रुख्मिणी भजनी मंडळ ह.भ.प. निवृत्ती हंकरराव नरके Poe 
295 श्री,बिबराज महाराज प्रा.दिंडी संभाजी महाराज नागवडे aa te 
१४४ | जयमल्हार wi fest देविदास लक्ष्मण थोरात देविदास लक्ष्मण थोरात 
१४५ दादाराम तुकाराम भोंग 
१४६ | भानुदास महाराज अटळकर दिंडी विष्णू बाबुराव खंडेभराड विष्णू बाबुराव खंडेभराड 
१४७ | STANT. दिंडी माचीन्द्र गंगाधर टुपके माचीन्द्र गंगाधर टुपके 
१४८ | चिंतामणी प्रा. दिंडी ह.भ.प. बापू अमृता कुंजीर 1 - | 

श्री काळ भैरव नाथ प्रा. दिडी, ह.भ.प. विठ्ठलराव साहेबराव 
१४९ । हिंगणगाव. शिंदे 1 - | 
१५० । शिवशंकर लिम्बेश्वर प्रसन्न दिडी विक्रम रामचंद्र काजले विक्रम रामचंद्र काजले 
व श्री संत रुपाळाल महाराज दिंडी त 1 - 
व श्री. विठ्ठल तुकोबाराय प्रा. दिंडी संजय गोरखनाथ पाटणकर र 
१५३ । शिवशक्ती तरुण मंडळ दिंडी सुरेश बापूराव खळदकर सुरेश बापूराव खळदकर 
१५४ । अनिल महाराज पाटील दिंडी अनिल साहेबराव पाटील अनिल साहेबराव पाटील 

संत सेना महाराज नाभिक समाज प्रा aes संत सेना महाराज 
१५५ । दिंडी 2. नाभिक समाज 
१५६ | महारुद्र सीताराम रेड्डे महाराज दिंडी महारुद्र सीताराम रेडे महारुद्र सीताराम रेडे 
an श्री संत गंगाजीबुवा मवाळ दिंडी शंकर शिवराम ae eee oie 
dey चैतन्य कानिफनाथ महाराज दिंडी न. ह शत गिता गोरक्षनाथ चिमाजी ढवण 
१५९ | भैरवनाथ प्रा दिडी सणसवाडी ह.भ.प. सोनबा संतोषा हरगुडे | आदिनाथ सोनबा हरगुडे 
१६० | SM अंबरनाथ व रामदरा शिवालय दिंडी । ह.भ.प. शंकर रामचंद्र काळभोर | दगडू निवृत्ती काळभोर 
१६१ । विश्वनाथ गोविंदराव गुट्टे दिडी ह.भ.प. विश्वनाथ गोविंदराव YS | | विश्वनाथ गोविंदराव YS 
१६२ | भवानीमाता वैष्णव वारकरी प्रा दिंडी ह.भ.प. अकबर हुसेन शोख सलीम अकबर शेख 
१६३ | सद्गुरू नारायण बाबा प्रा. दिंडी ह.भ.प. भारत केडाव गरड भारत महाराज गरड 
१६४  । देहूकर प्रा. समाज दिंडी मंगेश रामचंद्र कोरे मंगेश रामचंद्र कोरे 


ह.भ.प. अनिता दत्तात्रय 


साई दिंडी = 
१६५ x डोईफोडे 
पद्माकर महाराज देशमुख अमरावतीकर | हा.भ.प. पद्याकर महाराज 
१६६ | दिंडी देशमुख 
१६७ | तुकाराम भाऊसो गरुड दिंडी ह.भ.प तुकाराम भाऊसो गरुड 1-1 
श्री समर्थ सदगुरू रामानंद महाराज ह.भ.प ज्ञानेश्वर माऊली म eee a 
feiss) ee ज्ञानेश्वर रामराव जोशी 
१६८ | संस्थान माजलगाव दिंडी महाराज जोशी 
१६९ | सौ. मंगलबाई मारुती जाधव दिंडी मंगलताई मारुती जाधव मंगलताई मारुती जाधव 
१७० । हनुमान प्रा दिडी चिंचोशी ह.भ.प. तुकाराम यशवंत जाधव | सुवालाल भागचंद बोरा 
दिंडी ह.भ.प. भगवंतराव दौलतराव 
बारामती प्रा. दिंडी poe 
१७१ सस्ते 
१७२ | धनगरबाबा प्रा. fest ह.भ.प सीताराम जयवंत डेरे । रामचंद्र सीताराम डेरे 
१७३ | धोमेश्वर दिंडी पोपट तुकाराम परकाळे पोपट तुकाराम परकाळे 
सूर्यवंशी प्रा. दिडी ह.भ.प मधुकर तुळशीराम मधुकर तुळशीराम 
मधुकर तुळशीराम सूर्यवंशी प्रा. दिंडी सूर्यवंशी seed 3 सूर्यवंशी g 
१७४ सूर्यवंशी सूर्यवंशी 
१७५ । हिंगनेवाडी भजनी मंडळ दिंडी वसंतराव बापूराव कदम वसंतराव बापूराव कदम 
दिंडी ह.भ.प . रामनाथ सखाराम 
श्री अगस्ती seat पायी दिडी सोहळा धुमाळ रामनाथ सखाराम धुमाळ 
१७६ धुमाळ 
१७७ । चंद्रभागामाता दिंडी ह.भ.प. बाळासो माधव जगताप | बाळासो माधव जगताप 
१७८ | सदगुरू रामेश्वर शास्त्री प्रा. दिंडी ह.भ.प. मच्छिंद्र लक्ष्मण दाभाडे 1 -- | 
१७९ | मेसाई देवी प्रा. दिंडी 1-1 1 -- | 
१८० श्री बापूसाहेब महाराज दिंडी सोहळा  । मारुती बापूराव होरे सोमाजी दौलत शिंदे 
१८१ | श्री विठ्ठल रुक्मिणी प्रा दिंडी पांडुरंग तात्या दिवेकर उषाताई War दिवेकर 
भवानीमाता वैष्णव आषाढी पायी प्रा लक्ष्मण दत्तू पवार लक्ष्मण दत्तू पवार 
१८२ । दिंडी र र 
shea ह.भ.प. सौ. क्ष. कासार समाज | सदाशिव भास्करराव 
संत शिवबा कासार प्रा दिंडी er ae 
१८३ सेवा मंडळ कांदलकर 
१८४ | देहूकर प्रा. दिंडी महादेव बुवासाहेब तांबे 1 -- | 
१८५ | मारुती महाराज चोरमले दिंडी मारुती दत्तू चोरमले मारुती दत्तू चोरमले 
१८६ । विठ्ठलवाडी प्रा. दिंडी लाला महाराज GRAS लाला तुकाराम खारतोडे 
१८७ | भगवान गोरेश्वर प्रा दिंडी सर्जेराव आश्रोबा म्हसकर बापूसाहेब किसन नांगरे 
१८८  । भैरनाथ सेवा मंडळ दिंडी रखमा तुकाराम कराळे लक्ष्मण तुकाराम कराळे 
१८९ | रोकाडोनाथ प्रा. दिंडी मोहन गबाजी सटाले शिवाजी विठोबा बोरकर 
१९० | पांडुरंग सेवा प्रा दिंडी सीताराम नारायण मातेरे सीताराम नारायण मातेरे 


१९१ | इंद्रेश्वर प्रा. दिंडी बाळासाहेब बापू चांगण ज्र 
ae भैरवनाथ प्रा पायी दिंडी स Teese रामचंद्र सदाशिव बोरुडे 
१९३ ।वारकरीसेवा प्रा दिडी अर्जुन तुकाराम देशमुख अर्जुन तुकाराम देशमुख 
श्री संत कैवल्य चक्रवर्ती सेवा सदन वित शि sera हि वाजी serene जाधर 
Sete, ती शिवाजी तुकाराम जाधव शिवाजी तुकाराम जाधव 
१९५ श्री हनुमान प्रसन्न दिंडी तुकाराम सखाराम खाडे तुकाराम सखाराम खाडे 
aa श्री संत जनाबाई दिंडी बनी रानी जगदीश ज्ञानोबा धुर्वे 
१९७ । समस्त ग्रामदैवत बापुजीबुवा प्रा दिंडी | मारुती तुकाराम बारणे भानुदास नरहरी गुजर 
१९८ Pe Po शिवाजी ज्ञानदेव साळवे 
१९९ | भैरवनाथ प्रा. दिंडी शंकर मारुती तपकिर - | 
२०० | रामकृष्ण हरी प्रा. दिंडी जनार्धन जयवंत जाधव 1-1 
२०१ । चिलाईमाता प्रा दिंडी विजय नामदेव नलावडे विजय नामदेव नलावडे 
२०२ तुकोबा शिवबा प्रा. दिंडी तात्याबा जिजाबा नलगे तात्याबा जिजाबा नलगे 
२०३ | कुंडमाऊली प्रा दिडी बबन विठ्ठल थोरात बबन विठ्ठल थोरात 
२०४ शांताबाई खंदारे दिंडी शांताबाई खंदारे Poe 
२०५ | नामदेव एकनाथ आगे प्रा. दिंडी नामदेव एकनाथ आगे नामदेव एकनाथ आगे 
२०६ | सर्वस्वी वळनेश्वर दिंडी अनिल निवृत्ती कवडे अनिल निवृत्ती कवडे 
२०७ | Maat भुलेश्वर प्रा. दिंडी लक्ष्मण भगवंतराव यादव बापू दामू कोळपे 
२०८ स्वयंभू महादेव प्रा. दिंडी बबन गेनभाऊ शिंदे बबन गेनभाऊ शिंदे 
२०९ | कडजाईमाता प्रा. दिंडी तुकाराम रामभाऊ भसे दत्तात्रय दशरथ भसे 
२१० | नागेश्वर महाराज दिंडी सोपान सखाराम अल्हाट दशरथ राघू बोराटे 
२११ | मांजराई देवी प्रा दिंडी दत्तात्रय माथुजी घुले दत्तात्रय माथुजी घुले 
२१२ श्री दत्तगुरु भैरवनाथ प्रा दिंडी दत्तात्रय सदाशिव पवार दत्तात्रय सदाशिव पवार 
२१३  । नागेश्वर महाराज प्रा. दिंडी दत्तात्रय दगडू काकडे खंडू किसान काकडे 
२१४ श्री दत्त प्रा. दिडी शिवाजी तनपुरे सागर किसन चव्हाण 
२१५ । घनोबा प्रा. दिंडी नामदेव धोंडीबा नाथ 1 -- | 
ae बाबासाहेब जाधव प्रा. दिंडी बाळासाहेब भाऊसाहेब जाधव म mes 
२१७ | Fed सुरजगिरी महाराज संस्थान दिडी । महंत सुरजगिरी हांकरगिरी सुरजगीर शांकरगिरी 
२१८ । विठ्ठल महाराज देहुकर दिंडी विश्वनाथ राजाराम जाधव वासुदेव कृष्णात पाटील 
२१९ | at eer TAT aT दिंडी मोहन लक्ष्मण पवार मोहन लक्ष्मण पवार 
२२० | जय हनुमान प्रा. दिडी एकनाथ सर्जेराव म्हस्के एकनाथ सर्जेराव म्हस्के 


चनवस्सय्या गुरुतातत्या चरण 


THAT विठ्ठल 


भागवत गीता दिंडी पवाडे 
२२१ तीमट गायकवाड 
२२२ | संतसेवा जोगेश्वरी माता दिंडी Po भीमराव शामराव गावडे 
२२३ । श्री ज्ञानाई गुरुकुल संस्था दिंडी ज्ञानेश्वर महाराज पिंगळे ज्ञानेश्वर कृष्णा पिंगळे 
सद्‌गुरू आनंदनाथ निरंजन मिटकर रमेश नामदेव झाईुल fret आनंदनाथ निरंजन 
२२४ । महाराज पायी दिंडी मिटकर 
२२५ | कर्दनवाडी भजनी मंडळ दिंडी महादेव आण्णा सपकाळ महादेव आण्णा सपकाळ 
२२६ | संत जिजाबाई प्रा. दिंडी सुप्रियाताई साठे सुप्रियाताई साठे 
२२७ «| a विठ्ठल तुकोबाराय दिंडी शाहूराव बाजीराव काळे शाहूराव बाजीराव काळे 
२२८ । हर हर महादेव प्रा दिंडी उद्धवजी गुलाबराव ठोंबरे उद्धवजी गुलाबराव ठोंबरे 
२२९ ।श्रीसटवाजी बाबा भजनी मंडळ दिंडी श्रीराम विठ्ठल वाळूंज श्रीराम विठ्ठल वाळूंज 
२३० | राष्ट्रीय संत शेलार मामा प्रतिष्ठान दिंडी | ज्ञानदेव लक्ष्मण चौधरी 1 -- | 
२३१ | कळसेश्वर पायी दिंडी सदाशिव विश्वनाथ वाकचौरे | विश्वनाथ मंजुळा ate 
२३२ । सोमेश्वर संस्थान सोमनाथ बोरगाव दिंडी श्रीकृष्ण प्रभाकर साखरे श्रीकृष्ण प्रभाकर साखरे 
२३३ | सद्गुरू नारायण महाराज प्रा. दिंडी नागनाथ दिनकर चौधरी नागनाथ दिनकर चौधरी 
२३४ । शिरसाई देवी समाज दिंडी पोपट बारकू गाढवे पोपट बारकू गाढवे 
२३५ | जयभवानी प्रा. दिंडी नंदकुमार चिंतामणी अरगडे Poe 
२३६ ।श्री संत कृपा प्रा. दिंडी नारायण पुजाजी गोरे नारायण पुजाजी गोरे 
२३७ । उरुळीकांचन पंचक्रोशी प्रा दिडी दीपक गीताराम कांचन दीपक गीताराम कांचन 
२३८ «| श्री दगडूभाऊ दानाने दिंडी नामदेव दगडू दनाने नामदेव दगडू दनाने 
२३९ | परब्रम्ह प्रा. दिंडी समाज पुणे कैलास नामदेव कापरे कैलास नामदेव कापरे 
२४० । श्री संत सेना महाराज प्रा दिंडी संजय दत्तात्रय रसाळ संजय दत्तात्रय रसाळ 
२४१ ।कुरुळी गाव दिंडी गुलाब विठोबा सोनावणे गुलाब विठोबा सोनावणे 
२४२ | at जोपादेवी प्रा. दिंडी सुदाम मारुती बोत्रे 1 -- | 
२४३ | मारोतीबाबा प्रा. दिंडी दामोधर मारोती कोरडे दामोधर मारोती कोरडे 
व श्री कृष्णप्रेम आध्यात्मिक प्रा. दिंडी तुकाराम WHR घाडगे ail oe 
२४५ | भैरवनाथ पायी दिंडी सोहळा साहेबराव मुंजाबा चासकर पांडुरंग रुमजी वडणे 
२४६ | जय हनुमान प्रा. दिडी दामोधर बाबुराव कालंगे संजय काशिनाथ काळंगे 
a श्री संत सेवा जय माता दिंडी भीमराव शामराव गावंडे a ae 
शांती ब्रम्ह श्री संत एकनाथ महाराज प्रा भाकर भानुदास मगर याता es 
प्रभाकर भानुदास मगर संजय उत्तमराव शिंदे 


२४८ 


दिंडी 


जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज नाम 


we । दिंडी सुरेश शांकर नाणेकर a 

२५० | अजामेळा प्रा दिंडी. बाबू तुकाराम कांबळे erage | बाबू तुकाराम कांबळे 
२५१ | Quaid कान्तेश्वर भगवान दिंडी किरण दत्ता गाडेकर किरण दत्ता गाडेकर 
२५२ । सिद्धेश्वर प्रा. fest नारायण शांकर खेसे नारायण शांकर खेसे 
२५३ | Sit नाथ प्रा. दिंडी विनायक महाराज शेळके 1 -- | 

are श्रीराम भजनी मंडळ मल्हारी रामचंद्र खिल्लारे oe ise 
२५५ | ज्ञानेश्वरी कृपा प्रा. दिंडी शरदचंद्र तेजराव मुंडे शरदचंद्र तेजराव मुंडे 
२५६ । श्रीरामकृष्ण प्रा. दिंडी ललिता विठ्ठलराव घाडगे poe 

२५७ श्री fers महाराज प्रा. दिडी बालासो पंढरीनाथ हरफळे 1-1 

२५८ | रामकृष्ण हरी प्रा. fest गोरक्ष रंगनाथ निर्मळ गोरक्ष रंगनाथ निर्मळ 
२५९ उत्तम गोपीनाथ गाटे 
6 श्री चैतन्य हनुमान दिंडी प्रेमसुख किसनदास कटारिया म 
२६१ | पंचमालाप पायी दिंडी संदीप नामदेव जाधव संदीप नामदेव जाधव 
२६२ | श्री विठोबा रखुमाई प्रा दिंडी सुधाकर ज्ञानोबा ढवळे सुधाकर ज्ञानोबा ढवळे 
२६३  । टाकेश्वर महादेव मंदिर प्रा. दिंडी जयराम गेनू हांडे जयराम गेनू हांडे 

२६४ | Has fest मारुती बाबुराव गावळ मारुती बाबुराव गावळ 
२६५ _ श्री संत गणेशनाथ महाराज दिंडी संजय गुणवंत रणखांब 1-1 

see a Regains ज्ञानदेव निवृत्ती लोंढे मलिना आदिनाथ लोंढे 
२६७ । गुरुनाथ महाराज संस्थान प्रा. दिंडी अशोक भगवंत निचित अशोक भगवंत निचित 
vee श्रीकेत्र वेळेश्वर पायी दिंडी po oe हे 
२६९ | वासुदेव समाज दिंडी 1-1 1-1 

२७० | a विठ्ठल रुक्मिणी प्रा दिंडी कैलाश ज्ञानू लोणकर तुकाराम गेनबा पवार 
२७१ श्री अंजनीसुत जय हनुमान प्रा. दिडी  । तात्याराव विठ्ठल शिंदे बाबासो रामदास भारणे 
२७२ | A रंगनाथ गुरुजी परभणीकर प्रा. दिंडी | आत्माराम नर्होजी रन्हेर आत्माराम नर्होजी रन्हेर 
sis अहिल्यादेवी होळकर दिंडी भगवान आप्प्पासो तेंगले a pan 
२७४ श्री संत ज्ञानेश्वर प्रा. दिंडी विठ्ठल धनाजी पासलकर विठ्ठल धनाजी पासलकर 
२७५ । इंदापूर - रायगड पंचक्रोशी दिंडी राम महाराज गणपत आंबेकर | राम आंबेकर 

२७६ | श्री रामेश्वर गंगाराम धपाटे प्रा. दिंडी रामेश्वर महाराज धपाटे रामेश्वर महाराज धपाटे 
२७७ श्रीराम प्रा. fest सखाराम महाराज महादू वाळूंज 1 - | 


२७८ | श्री बोरमलनाथ प्रा. दिंडी सचिन महाराज गुरव सचिन महाराज गुरव 
२७९ | शनैश्वर दिंडी सोहळा गंगा हरी हांडे सहदेव सखाराम आरोटे 
२८० | अंबिकामाता पायी दिंडी सुभाष ज्ञानोबा अमाप सुभाष ज्ञानोबा अमाप 
२८१ । दत्त दिगंबर दिंडी ग्रामस्थ मंडळ राजाभाऊ सिदाम वाबळे सुरेश जनार्धन गिरी 
२८२ | जय हनुमान प्रा. दिंडी माणिक लक्षमण मारकड माणिक लक्ष्मण मारकड 
व नागनाथ महाराज प्रा. दिंडी विष्णू भानुदास गायकवाड pou 
ie कोलवडी साष्टे प्रा दिंडी विष्णू बाबुराव जोरे ie 
२८५ | श्री अहिल्यादेवी प्रा. दिडी भरत बापूराव सूळ भरत बापूराव सूळ 
२८६ | शिरसाई प्रा. दिंडी विलास माणिकराव साबळे राहुल विलासराव साबळे 
si विश्वकर्मा सुतार समाज दिंडी गोरख सखाराम सुतार a > 
२८८ | श्रीमती वाराबाई गुजर तुकाराम लक्षमण गुजर तुकाराम लक्षमण गुजर 
२८९ । पुरुषोत्तम पाटील प्रा. fest पुरुषोत्तम रामराव पाटील 1 -- | 
२९० | भानुदास महाराज अटाळकर प्रा. दिडी | पंढरीनाथ महाराज तावरे 1 -- | 
२९१ श्री काळ भैरवनाथ प्रा. दिंडी कैलाश माधवराव शिंदे 1 -- | 
२९२ | ait खंडोबा प्रा दिंडी शहाजी दामोदर आव्हाळे शहाजी दामोदर आव्हाळे 
२९३ । राम प्रा. दिंडी गोपीनाथ किसान बानगुडे 1-1 

राजाराम लक्ष्मण 
२९४ 1-1 1 - | ओझरकर 
. a संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज वनं Ror गोह aan विण गौहीळे 
२९६ श्री काळ भैरवनाथ प्रा. दिंडी बबनराव बाळासाहेब दोरगे 1 -- | 
aij सिद्धेश्वर गुलाबबाबा प्रा. दिंडी सोमनाथ रामदास पाटील त. need 
२९८ | राजुरेश्वर प्रा. fest विष्णू लक्ष्मण सास्ते विष्णू लक्ष्मण सास्ते 
२९९ । गुरुराज प्रा. fest गंगाराम शिवाजी काटे गंगाराम शिवाजी काटे 
३०० _ श्री संगमेश्वर प्रा. दिंडी काळूराम गेनू शिवले काळूराम गेनू शिवले 
३०१ | श्री पांडुरंग ग्राम विकास प्रा. दिंडी अरुण संभाजी चौधरी अरुण संभाजी चौधरी 
३०२ | AM अंकुश पांचाळ माऊली प्रा. दिंडी APM सखाराम पांचाळ 1 -- | 
३०३ | राजाराम विठोबा आल्हाट प्रा. दिंडी राजाराम विठोबा आल्हाट 1 -- | 
३०४ | जयमल्हार UT fest अर्जुन हरिभाऊ गाडे संतोष दशरथ गाडे 
३०५ | श्री सदगुरू स्वामी समर्थ प्रा. दिंडी 1-1 समीर हिरामण गवारी 
३०६ | रवळनाथ प्रा. fest अरुण किसन अडसूळ poe 


दिंडी व्यंकटराव महाराज व्यंकटराव संभाजीराव 
श्री बापुदेव देवस्थान बोळेगाव प्रा. दिंडी यो याकर र 
३०७ बोळेगावकर बिरादार 
३०८ | भराड माऊली प्राई दिंडी रमेश केशवराव खिलारे रमेश केशवराव खिलारे 
३०९ _ | श्रीसिद्धेश्वर प्रा. दिंडी शिवाजी हनुमंत वाळके दत्तात्रय हनुमंत वाळके 
390 श्री क्षेत्र सातपुडा तापी नागेश्वर दिंडी  । रामेश्वर महाराज ठाकरे रामेश्वर धनराज कोळी 
३११ | श्री बारडेश्वर प्रा दिंडी निवृत्ती ह गावडे 1-1 
३१२ | श्री जनार्धन महाराज ढवळीकर दिंडी । हरिदास जनार्धन कदम संदीपान हरिदास कदम 
श्री संत मारुती महाराज दस्थापुरकर अंकुझ रामराव घुले अंकुझा रामराव घुले 
३१३ | दिंडी eg a eg a 
३१४ | सद्गुरू तुकोबाराय पावनधाम fest महादेव विष्णुदास बोराडे महादेव विष्णुदास बोराडे 
दिंडी श्री बाबासाहेब आन्याबा | 
श्री विठ्ठल रुख्मिणी सेवाभावी दिंडी यार हे हरिश्चंद्र माने 
394 खारतोंडे 
३१६ | महालक्ष्मी प्रा. fest भानुदास दसवदकर भानुदास दसवदकर 
349 श्री हनुमान कृपा प्रा. दिंडी बाळासो मारुती आटोळे बाळासो मारुती आटोळे 
३१८ | श्री कल्याणस्वामी प्रा. दिंडी दत्तात्रय नारायण बोरकर शिवाजी बबनराव वाळूंज 
३१९ । विठ्ठल वारकरी प्रा. दिंडी वी.र.गुंड शांताराम शांकर महानवर 
३२० । जय जयरामकृष्ण हरी प्रा दिडी महादेव चनाप्पा हाळठ्ठी महादेव चनाप्पा हाळठ्ठी 
तडा दिंडी परमेश्वर विठ्ठलराव 
श्री संत भोजलिंग काका सेवाभावी दिंडी | परमेश्वर विठ्ठलराव पांचाळ मीक 8 
329 पांचाळ 
३२२ माउली प्रा दिंडी अंकुश सखाराम पांचाळ निलेश अंकुठा पांचाळ 
३२३ | विठ्ठल रुख्मिणी प्रा. दिंडी सुनील तुकाराम मानकर सुखदेव बाबुराव आटोळे 
३२४ । वासुदेव समाज दिंडी ज्ञानोबा नानाभाऊ धुर्वे ज्ञानोबा नानाभाऊ धुर्वे 
३२५ । हनुमान प्रा दिंडी गोरक्ष धोंडीबा ढोकळे गोरक्ष धोंडीबा ढोकळे 
श्री खाम्बेश्वर पंचक्रोशी सेवा मंडळ प्रा. प क Be ज्य क ie 
दिंडी त्माराम दत्तू मोडक अमोल आत्माराम मोडक 
३२६ 
दिंडी बाळासाहेब 0 ब सोपानराव 
भैरवनाथ प्रा. दिंडी बाळकृष्ण महाराज अचाले — साहेब सोपानराव 
३२७ अचाले 
श्री संत आदिशक्ती मुक्ताबाई पायी ra 
दिंडी दिशक्ती मुक्ताबाई रेखा पोपट माने मुरलीधर पोपट दौंडकर 
३२८ | दिंडी 
३२९ | कालभैरवनाथ दिंडी सोहळा तुकाराम नबाजी कांचन तुकाराम नबाजी कांचन 
३३० | अंजनी पुत्र हनुमान महाराज पायी दिंडी | किसन रामभाऊ गोरडे सचिन रामदास गोरडे 
३३१ । दत्त प्रा. पायी दिंडी मारुती ठकुजी पोटे मारुती ठकुजी पोटे 
३३२ श्री क्षेत्र धानोरे बनोबा महाराज प्रा. दिडी | बाळासो बापुसो तनपुरे रमेश यशवंतराव ढमढेरे 
तानाजी es ठांकर = Woe T = 
तानाजी सलगर दिंडी तानाजी शंकर सलगर पाटील Cepia 
333 पाटील 
श्री विठ्ठल रुख्मिणी मंदिर सेवा मंडळ सुधाकर सुधाकर तुळशीराम 
दिंडी सुधाकर तुळशीराम गुनाले 
३३४ | दिंडी गुनाले 


श्री विठठल भजनी मंडळ इंगाली वस्ती 


राजाभाऊ संदीपान 


wi खंडाळी दिंडी राजाराम अंकुडाराव मोहोळ ofeparera 
संजय महाराज ज्ञानदेव 

३३६ खारतोडे 

श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर सेवा भजनी ना वतत सरता ज्ञानेश्वर शिवदास 
३३७ । मंडळ दिंडी नरसाळे 
३३८ । गणराज पायी दिंडी वैभव जयशिंग मेंगडे वैभव जयशिंग मेंगडे 
उर राजा म्हाळसाकांत ट्रस्ट प्रा. दिडी सर्जेराव जयशिंग नानेकर क Sule 
३४० । चांगभले प्रा. fest हनुमंत अर्जुन हुलावळे हनुमंत अर्जुन हुलावळे 
३४१  । श्री कोतुलेश्वर वारकरी प्रा. दिडी भाऊसाहेब संपत देशमुख भाऊसाहेब संपत देशमुख 
३४२ | श्री भैरवनाथ प्रा. दिंडी बबन गोविंद टोपे बबन गोविंद टोपे 
३४३ | कालभैरवनाथ दिंडी सोहळा सुखदेव अनंता मोरे गुलाब दशरथ होले 
३४४  । पांडुरंग ज्ञानेश्वर तुकाराम प्रा. दिडी रमेश चौधरी 1 -- | 
जं गोकुळ राम काकाजी दिंडी पांडुरंग कोकाटे 000 
se विठ्ठल रुख्मिणी प्रा. fest शिवाजी व्यंकटराव सुरनर क. वी 
su तूळत्रररजा भवानी प्रा. दिंडी भानुदास भुजंगराव कळकुंबे तती स 
बा श्री संत चरण राज वारकरी दिंडी संदीपान शिवाजीराव गोळेकर कळ ब] गोतात 
३४९ । वाघताई प्रा. दिंडी रामचंद्र बाबा जाधव भोजू देवचंद माने 
३५० | श्रीराम प्रा. पायी दिंडी बबनराव महिपती गावडे बबनराव महिपती गावडे 
३५१ | जय हनुमान प्रा. दिडी दादा महाराज खाडे 1 -- | 
ग काळमैरवनाथ प्रा दिंडी तुकाराम भाऊसाहेब सूर्यवंशी या किती 
३५३ । वैकुंठगमन, श्री तुकाराम महाराज दिंडी | काशिनाथ किसन ढोरे काशिनाथ किसन ढोरे 
३५४ | गणेशा प्रा. fest रतन जाधव रतन जाधव 
३५५ | जय हनुमान प्रा. दिंडी दादा महाराज खाडे दादा महाराज खाडे 
३५६ | A हर्णेश्वर पंचक्रोशी विरोबा प्रा. दिंडी । संजय खारतोंडे 1 -- | 
3३५७ | al काळ भैरवनाथ प्रा. दिंडी भागवत काळभोर सोपान ज्ञानदेव काळे 
३५८ श्री भानुदास प्रा दिंडी रामेश्वर खोजे रामेश्वर सोनाजी खोजे 
३५९ | श्री भैरवनाथ प्रा. दिंडी सुभाष कड 1 -- | 
3६० _ | पांडुरंग आश्रम प्रा दिंडी खेर्डा बु हरीनंद भगवान धुर्वे हरीनंद भगवान धुर्वे 


श्री केतळेश्वर प्रा. दिंडी 


अशोक दामू भोंग 


अशोक दामू भोंग 


३६२ | कालभैरव प्रा दिंडी अनंत महादेव विचारे अनंत महादेव विचारे 

३६३ | संतसेवा दिंडी मंडळ दामू महादू सुतार 1-1 

३६४ श्री जय हनुमान प्रा. दिंडी दशरथ प्रभू कदम pe 

3६५ श्री ग्रामदैवत काळ भैरवनाथ प्रा. दिंडी । शिवाजी भागुजी कोळेकर शिवाजी भागुजी कोळेकर 
श्री दादा बाल खुरंगे व भजनी मंडळ दादा बाल खुरंगे 1-1 

३६६ । दिंडी 

3६७ | साधुवर्य गंगाजीबाबा मवाळ दिंडी पंडित गेनुजी नेहरे 1-1 

३3६८ | ओम शिवदत्त प्रा. दिंडी गोकुळ बाळू भुजबळ Poe 

३६९ | श्री हानेश्वर भगवान प्रा. fest गोरखनाथ रावसाहेब सोनवणे Poe 

३७० | श्री यशवंत राय प्रा. दिडी THA महाराज गवळी THA महाराज गवळी 

३७१ | पद्मावती महिला पायी दिंडी मांदळवाडी, | रेखा पोपट माने पोपट रामभाऊ माने 

क प्रभुजी स्वामी प्रा. दिंडी जयश्रीताई नंदकिशोर गणाचार्य pay, बव शीर 

३७३ । भैरवनाथ प्रा. fest साहेबराव दगडू गावंडे साहेबराव दगडू गावंडे 

ae विठ्ठल रुक्मिणी भजनी मंडळ दिंडी सविता बाळासाहेब वाडेकर ee 

३७५ | पोटोबा महाराज प्रा. fest महेंद्र दत्तात्रय ढोरे महेंद्र दत्तात्रय ढोरे 

३७६ । शिकोजी बाबा प्रा दिंडी विठ्ठल दगडू सरडे विठ्ठल दगडू सरडे 

३७७ | बाळूमामा पायी दिंडी साहेबराव बापू पवार 1-1 

3३७८ श्री गणेश प्रा. दिंडी वसंत ज्ञानदेव धुमाळ वसंत ज्ञानदेव धुमाळ 

३७९ | विठ्ठल रखुमाई प्रा. दिंडी तानाजी वामन शिंदे 1-1 

३८० | रामप्रसाद महाराज मागणगावकर दिंडी | हरिभाऊ रोकडाजी हरकळ 1 -- | 

३८१ | भामचंद्र डोंगर प्रा. fest मारोती बबन पडवळ मारुती बबन पडवळ 

we अनेर तापी श्री गुरुदत्त fest भीमराव जानकीराम पाटील one ase 

३८३ | एकमुखी दत्त मंदिर दिंडी बाळसाहेब मंचक देशमुख बाळसाहेब मंचक देशमुख 

३८४ । वै. ह.भ.प. अण्णा महाराज वाघ दिंडी | कृष्णा सुरेश साळुंके कृष्णा सुरेश साळुंके 

३८५ । विश्वशांती प्रा. fest बाळासाहेब शांकर विभूते बाळासाहेब शांकर विभूते 

३८६ | श्री म्हस्कोबानाथ प्रा दिंडी संदीप विश्वनाथ होले संदीप विश्वनाथ होले 

३८७ | श्री संतकृपा प्रा दिडी रामचंद्र शामराव कोळी रामचंद्र शामराव कोळी 

३८८ । जय हनुमान प्रा. दिडी मदन बाबुराव चौधरी मदन बाबुराव चौधरी 

३८९ | श्री काळभैरवनाथ जेष्ठ नागरिक दिंडी | माणिक गोपाल कडू प्रकाश तुकाराम वाढवल 

३९० | श्री ग्रामदैवत रायबा प्रा. दिंडी संजय तुकाराम थोरात संजय तुकाराम थोरात 

३९१ | श्री कालभैरवनाथ प्रा. दिंडी सुभाष किसन हगवणे सुभाष किसन हगवणे 
चिंतामणी वारकरी प्रा दिंडी संजय सोपान जाधव संजय सोपान जाधव 


३९३ | श्री संत रोहिदास दिंडी गोरख पांडुरंग भाग्यवंत गोरख पांडुरंग भाग्यवंत 
३९४ श्री काळ भैरवनाथ प्रा. दिंडी नारायण जानबा भोंगळे नारायण जानबा भोंगळे 
राष्ट्रमाता राजमाता जय जिजाऊ प्रा. 
र बद्रीनाथ विठोबा हुसे बद्रीनाथ विठोबा हुसे 

३९५ ।दिंडी 
३९६ श्री संत गोरोबाकाका प्रा. दिंडी दत्तात्रय रघु मगर दत्तात्रय रघु मगर 
३९७ । श्री गणराज पायी दिंडी तुकाराम बापूसाहेब भोर तुकाराम बापूसाहेब भोर 
३९८ श्री चैतन्य प्रा. fest दीपक साईनाथ निकम दीपक साईनाथ निकम 
३९९ | कैवल्यधाम प्रा खणेपुरीकर दिंडी रामदास नारायण साळुंके रामदास नारायण साळुंके 

| दिंडी दादाराव भानुदास 

रामेश्वर संस्थान प्रा दिंडी दादाराव भानुदास बारबैले करतत 3 
४०० बारबैले 
४०१ | कोटेश्वर वैष्णव वारकरी दिंडी सोहळा Pom दिपाली शिवाजी इंगवले 
४०२ 1-1 1-1 पंडित सुदाम गाडे 
४०३ me 1-1 अनिल तुकाराम बोराडे 
४०४ | जय जय रामकृष्ण हरी प्रा दिंडी शिवनप्पा रं बेविन शिवनप्पा रं बेविन 
ज्ञानेश्वर उत्तम 
४०५ गायकवाड 
४०६ Pe Poe तुकाराम सुदाम जाधव 
PRASHANT, (118 


HARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 


AF 
P U N D L | K WAG H SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 
Date: 2024.07.24 18:15:46 +05'30' 


